महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ 
अंतर्गत लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी व नियत 
कालमर्यादा अधिसूचित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मलोह-२०१५/प्र.क्र. ७७9 /उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी,२०२१. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५) 
शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३ जुलेै,२०१५ 
शासन निर्णय समक्रमांक दि.११ सप्टेंबर,२०१८ 
तांत्रिक CSIR तथा नोडल अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
यांचे जा. क्र. मऔविम/तांस/ डी-१७३९२/२०२० दि.०३ डिसेंबर, २०२० चे पत्र. 


वाचा: १ 
२ 


3 
to} 


~~ 


CS *-< 


~~ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच लोकांच्या 
स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तप्तर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या 
दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश - २०१५, दि.२८.४.२०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. 
या अध्यादेशातील कलम -३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू 
झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या काळावधीत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व द्वितिय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित करून 
त्याप्रमाणे सेवा पुरवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 


२. या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासननिर्णयान्वये विभागामार्फत १९ सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या 
असून,संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या दि.२३ जुले,२०१५ अन्वये अधिसूचित 
करण्यात आलेल्या सेवांपैकी ३ सेवा वगळण्यात आलेल्या आहेत.. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये अतिरिक्‍त २ सेवा अधिसुचित करण्याची शासनास विनंती केलेली आहे. 
त्यामुळे या सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम ३ नुसार अधिसूचित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयाच्या सहपत्र - अ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या २ सेवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, मुंबई यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ मधील कलम - 3 नुसार अधिसुचित 
करावयाच्या आहेत. 
२. या अधिनियमांतर्गत सेवा पुरविण्याकरीता आकारावयाची फी निश्चित करण्याची संबंधित सार्वजनिक 
प्राधिकरणांना मुभा राहील. तसेच संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना सेवा विचारात घेवून पदनिर्देशित अधिकारी 
, प्रथम अपिलीय अधिकारी , द्वितिय अपिळीय अधिकारी इत्यादींमध्ये सुधारणा करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोह-२०१५/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६. 


३. तांत्रिक सल्लागार तथा नोडल अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
प्रमाणे कलम-३ अनुसार अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/959॥1॥॥9.9०४५.या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०१०६१५५५२५४११० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY ॥॥१॥_./ 


5 H AN KA R RAO | N G L E See ere eS: ENERGY AND LABOUR 


Date: 2021.01.06 15:59:17 +05'30' 


(संजय इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१.मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव. 


२.मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 


३.मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 


४.मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 


५.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


६.सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 


७.मा.लोक-आयुक्‍त व उपलोकायुकक्‍्त यांचे कार्यालय,मुंबई. 


८.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


९.विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


१०मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे जनसंपर्क अधिकारी. 
११प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
१२निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोह-२०१५/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६. 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.मलोह-२०१५/ प्र.क्र.७७/उद्योग - ६, दि. ०५.१.२०२१ चे 


सहपत्र. 
सहपत्र _« अ” 


( महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई , यांनी अधिसूचित करावयाच्या सेवांचा तपशिल ) 


क्र. 


सेवेचे नाव 


कालावधी 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम अपिलिय अधिकारी 


ट्वितीय अपिलिय 
अधिकारी 


4a 


ऑनलाईन सरळ 
पद्धतीने अथवा 
प्राधान्याने भुखंड 
वाटप करताना 
समितीच्या 
मंजुरीनंतर 
जागेचे देकारपत्र 
(offer letter) 
देणे. 

ऑनलाईन 
निविदा पध्दतीने 
भुखंडाचे वाटप 
करताना निविदा 
उघडणाऱ्या 
समितीच्या 
अहवालास मा. 
मुख्य कार्यकारी 
यांची मंजुरी प्राप्त 
अहवाल प्रा.अ. 
यांना प्राप्त 
झाल्यावर 


२ दिवस 


२ दिवस वस 


प्रादेशिक 
अधिकारी 


प्रादेशिक 
अधिकारी 


संबंधित उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (मुख्यालय) 


संबंधित उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (मुख्यालय) 


संबंधित सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी 
(मुख्यालय) 


संबंधित सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी 
(मुख्यालय) 


भुखंडाचे वाटप 
(Allotment 
letter) TA देणे 


इसारा रक्‍कम 
भरल्यानंतर ७ 
दिवस 


प्रादेशिक 
अधिकारी 


संबंधित उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (मुख्यालय) 


संबंधित सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी 
(मुख्यालय) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


